सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.२०/कौडल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा: १) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४, दि. ०६ मार्च, १९८६ 
२) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४ ,दि. १५ ऑक्टोबर, १९८६ 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 
४ कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/ 
प्र.क्र.१०/कौडाल्य-२, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२१ 
५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता/ 
२०२१/४३२८, दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ 
६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता/ 
२०२१/४३२९, दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ 
७ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता/ 
२०२१/४३३०, दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ 
८) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन अधिसूचना क्र.व्हिओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौडल्य-२, दि.२५ जानेवारी, २०२२ 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत (पूर्वीचे महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास मंडळ) औद्योगिककरणातीळ वाढ, बदलते तंत्रज्ञा, सामाजिक व 
आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमात कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन 
सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकालीन व 
पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी 
वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.२०/कौशल्य-२ 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावाची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ५, ६ व ७ येथील 
पत्रान्वये सादर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अतांत्रिक गटातील अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन 
संस्था/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडीकळ गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस 
मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत 
जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पॅरामेडीकल गटातील अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खाळील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास 
मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक 
राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चाळविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत Jae आढळल्यास मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर 
केलेल्या दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधीळ उपलब्ध जागेच्या आधारे 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.२०/कौशल्य-२ 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही 
प्रकारचे अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा 
घेतलेल्या विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील / प्रस्तावामध्ये अभिलेख्यानुसार मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास 
संबंधित संस्थेतेतीलळ अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि sen दोषी 
संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अज्ञा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या Ys Grey विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा 
प्रकारे नावात Jae करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार 
नाही. संस्थेने पायाभूत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे 
जुने नाव व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. wa व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि, १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बॅक INA स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आव्यक राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी २५ इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा 
मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wl व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधीळ अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद होईल. तदनंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.२०/कौशल्य-२ 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत 
असलेल्या अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल 
केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. पॅरामेडिकळ गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी 
आवर्यक त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आव्यक राहील. 


१४. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती Gash, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०२२११७४४१७२२०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


001181--011.-0100.6000-0110000000020-01र्‍ऑर्ती 
SHIVTARE stn tana noone 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. प्रधान सचिव, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१. 

५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई -४०००५१. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई -५१ 
यांच्या मार्फत) 

७. संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास 
मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत). 

८. संबंधित संस्था. (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत) 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.२०/कौशल्य-२, दि. २१ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट- पॅरामेडीकल गट) 


अ.क्र. |विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) ।मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करण्यात आलेली 


तुकडी संख्या 


|) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा इन मेडिकल लंब टेक्निशियन, (पूर्णवेळ) कालावधी -दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१४०४ 


रामलिग विघ्ने कौशल्य विकास संस्था,आंनदगाव, ता.शिरुर, जि. बीड, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम i; oe | 


आयडियल कौशल्य विकास संस्था,कानडी रोड केज ता. केज जि.बीड, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


अक 
३ औरंगाबाद |बीड ABA मंहमद ताहेर एज्युकेडान अन्ड करीयर फाउंडेशन Hey विकास संस्था, राजुरी वेस, |जुन्या संस्थेत तुकडीत lL J q 
ता. जि.बीड, (२१०१९२) वाढ 


४ नांदेड TTA कौड़ल्य विकास संस्था हडको ता. जि. नांदेड (२२०२७३) तुकडी वाढ 


नाशिक अहमदनगर ।आदरशी पॅरामेडीकल plated विकास संस्था,खडकवाडी ,ता.पारनेर, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 10१ | 


६ मुंबइ ठाणे एव्हीजी इन्स्टिटूट ऑफ phere’ विकास संस्था ,मेटल हॉस्पिटल जवळ,एसीसी कॉलोनी प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 
मुंबई मुंबई हाहर ।वाय.अँण्ड एम.के.आय.कौडल्य विकास संस्था, बेतुल अमन, को-ऑप. हौसींग सोसायटी, जुन्या संस्थेत नवीन | q 
a पहिला माळा, मौळाना आझाद WS, नागपाडा, मुंबई- Yoo ००८(०१०२५८) 111. | 


Il) अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन रेडीओलाजी टेक्नीशियन ,(पूर्णवेळ),कालवधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२९ 


i औरंगाबाद रामलिग विघ्ने कौशल्य विकास संस्था,आंनदगाव, ता.शिरुर, जि. बीड, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


Page 1 of 4 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करण्यात आलेली 


तुकडी संख्या 


॥) अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन डेंटल असिस्टंट (पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२७ 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगर उरुण, इस्लामपूर सांगली रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन शि १ 
जि. सांगळी(१४०४२६) अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन नर्सिंग केअर,(पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२६ 


अमरावती ।|बुलढाणा ।॥पुजा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था द्वारा संचालित पुजा व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, सावजी ले आऊट fF जुन्या संस्थेत नवीन शिंगी १ 
२ ।मुंबई ठाणे एव्हीजी इन्स्टिटूट ऑफ कोशल्य विकास संस्था Aes हॉस्पिटल जवळ,एसीसी कॉलोनी प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम शिंगी १ 
३ ।पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगर उरुण, इस्लामपूर सांगली रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन 1. १ 
मुंबई मुंबइ उपनगर | aE इस्टिट्यूट ऑफ स्कोल SSS, बी २, स्वामी विवेकानंद शाळेच्या मागे, सिंधी जुन्या संस्थेत नवीन 


१) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन पॅथॉलॉजी टेक्निशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२३० 


ee नाशिक अहमदनगर ।आदरशी पॅरामेडीकल plated विकास संस्था,खडकवाडी ,ता.पारनेर, प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


२ मुंबई पालघर WLS व्होकेडानळ आणि कौडल्य विकास सेंटर/पत्ता-एस.जान टेक्निकल प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम i 4 q 
कॅम्पस,वेवर,मनोर रोड,पालघर पू-४०१४०४ 
अमरावती ।वाशीम सरस्वती कौशल्य विकास संस्था मांडवा,ता.रिसोड,जिल्हा-वाशीम प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम 


Vi) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन जनरल नर्सिग अँण्ड मिडवायफरी असिस्टंट ,(पूर्णवेळ) कालावधी -एक अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२३७ 


शि अमरावती  ।वाशीम सरस्वती कौडल्य विकास संस्था मांडवा,ता.रिसोड,जिल्हा-वाशीम प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम i 
मुंबई एव्हीजी इन्स्टिटूट ऑफ कोशल्य विकास संस्था ,मेटल हॉस्पिटल जवळ,एसीसी कॉलोनी प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम शकी १ 
समोर ,ठाणे (प). 


Page 2 of 4 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करण्यात आलेली 


तुकडी संख्या 


३ मुंबइ ठाणे आयआयएसडीईटी अंडर एजीस ऑफ शिवराम सामाजिक विकास संस्थान,प्लॉट नो. क- तुकडी वाढ ०३ 
७,सेक्टर -४,एरोली नवी मुंबई,,जिल्हा-ठाणे. 
ऑल इंडिया पॅरामेडिकल व व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, दादमल वॉर्ड,चंद्रप्र.(3४०३८१) जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओ थेरपीस्ट,(पूर्णवेळ) कालावधी -दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१४१० 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल HRCA संस्था, प्रकाश नगर उरुण, इस्लामपूर सांगली रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन शिंगी १ 
जि. सांगली(१४०४२६ अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नोलॉजी ,(पूर्णवेळ) कालावधी-दोन वर्ष 


मुंबई मुंबई tex ।वाय.अँण्ड एम.के.आय.कौडल्य विकास संस्था, बेतुल अमन, को-ऑप. हौसींग सोसायटी जुन्या संस्थेत नवीन शिंगी १ 
पहिला माळा, मौळाना आझाद रोड, नागपाडा, मुंबई- ४०० ००८(०१०२५८) अभ्यासक्रम 


IX) ।अभ्यासक्रमाचे नाव- डिप्लोमा कोर्स इन पंचकर्मा थेरपी,(पूर्णवेळ) कालावधी-दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१४१९ 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगरउरुण, इस्लामपूर सांगळी रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन i. | q 
जि. सांगळी(१४०४२६) अभ्यासक्रम 


X) ।अभ्यासक्रमाचे नाव- डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल रेकॉड्स टेक्नॉलॉजी,(पूर्णवेळ) कालावधी-दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१४२२ 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगर उरुण, इस्लामपूर सांगली रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन विणा १ 
जि. सांगळी(१४०४२६) अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव- सी.सी.इन ऑप्थॅलमिक टेक्नीशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी-एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२८ 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगरउरुण, इस्लामपूर सांगळी रोड,ता. वाळवा, ।जुन्या संस्थेत नवीन शिंगी १ 
जि. सांगळी(१४०४२६) अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.सी.इन डायलेसिस टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२३१ 


पुणे सांगली प्रकाश परामेडीकळल कौशल्य संस्था, प्रकाश नगरउरुण, इस्लामपूर सांगली रोड,ता. वाळवा, | RIT संस्थेत नवीन a q 
जि. सांगळी(१४०४२६) अभ्यासक्रम 


Page 3 of 4 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ करिता) मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करण्यात आलेली 


तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन न्युरोथेरपी ,(अर्धवेळ) कालावधी-एक वर्ष 


भ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन योगा Vos नंचरोथेरपी ,(अर्धवेळ) काळावधी-एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२०८ 


बि कला विद्या संकुल ,२६२,आर.आर.एम.रॉय रोड,,गिरगाव,चनी रोड,मुंबई-४००००४. (०१००९३) |जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन ऐस्थेतीक मेडिसीन,(अर्धवेळ) कालावधी-सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक -२०११०४ 


मुंबई मुंबई उपनगर [SCRA HAIG AHS! BH Chios डेव्हलपमेंट इस्टिट्यूट,१०४ लिकवेय प्रथमच नवीन अभ्यासक्रम i= q 
ईस्टट नू लिंक रोड, मालाड (प) मुंबई-४०००६४ 


Page 4 of 4 


